अधिक्षक संवर्गातून (वेतनश्रेणी एस-१४ रु.३८६००-१२२८००) 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१५ रू.४१८००- 
१३२३००) या संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत.. 


लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.१३५/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला 


दिनांक : ३० मे, २०२२. 


आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई या कार्यालयाअंतर्गत अधिक्षक (वेतनश्रेणी एस-१४ 


रु.३८६००-१२२८००) संवर्गातून सामान्य राज्य सेवा संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (वेतनश्रेणी एस- 
१५ रू.४१८००-१३२३००) या संवर्गात पदोन्नतीच्या वाटयातीळ पदांवर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन 
खालील अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग । सध्याची पदस्थापना प्रशासकीय अधिकारी य 
प पुरत्य 
पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थाप 
श्रीमती.निलम कि. म्हस्के इ.मा.व. उपसंचालक आरोग्य सेवा ंचालक,कुष्ठ व 
re (अस्थिव्यंग) (आयईसी) पुणे बी.सी.जी.पुणे 
श्री. नंदकुमार नाना नवाळी अ.ज. i आरोग्य सेवा । जिल्हा रुग्णालय, धुळे 
२ ळेखा व लेखापरीक्षा) पुणे 
श्री. सिध्दार्थ शिवाजी होवाळ अ.जा. | आरोग्य सेवा आयुक्तालय, | आरोग्य सेवा 
३ मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 
श्री. कारभारी वि. चौरे अ.ज. | आरोग्य सेवा आयुक्तालय, | आरोग्य सेवा 
8 मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 
श्री.अशोक ल.निम्मळलवार अ.ज. | जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी | उपसंचालक, 
4 (आय.ई.सी. ब्युरो), पुणे 
श्री. अशोक हरीभाऊ चपटे वि.मा.प्र. उपजिल्हा रुग्णालय सामान्य रुग्णालय, 
g हिंगणघाट, जि.वर्धा भंडारा 
श्री.केशव नामदेव सानप भ.ज.क.| सहसंचालक आरोग्य सेवा । आरोग्य व कुटुंब 
9 (हि., ह. FF) पुणे कल्याण प्रशिक्षण केंद्र , 
पुणे 


शासन Sea क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.१३५/सेवा-१ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग । सध्याची पदस्थापना प्रशासकीय अधिकारी य॒ 
प पुरत्य 
पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थाप 
श्री. दत्ता माणिकराव APTN अ.जा. | उपसंचालक आरोग्य सेवा । जिल्हा रुग्णालय, 
८ (परिवहन) पुणे औरंगाबाद 
श्री. महादेव गणपती डवरी भ.ज.(ब)| उपसंचालक आरोग्य सेवा, | सहसंचालक आरोग्य 
९ कोल्हापूर सेवा (हि., ह. व ज.) 
पुणे 
श्रीमती. मीरा श्रीपती चौगुले अ.जा. | उपसंचालक आरोग्य सेवा, | जिल्हा रुग्णालय, 
शं ० कोल्हापूर कोल्हापूर 
श्रीमती.मिना प्रल्हादराव बढे इ.मा.व. | जिल्हा रुग्णालय स्री रुग्णालय, 
पि १ अमरावती, जिल्हा अमरावती 
अमरावती 
श्री. अतुल बाळकृष्ण जगताप खुला | उपजिल्हा रुग्णालय केज, | स्री रुग्णालय, लातूर 
१२ जि.बीड 
श्री. त्रिविक्रम खंडेराव गोहाड खुला | जिल्हा हिवताप कार्यालय | उपजिल्हा रुग्णालय, 
१३ पंढरपुर, सोलापुर पंढरपूर 
श्री. नागनाथ लक्ष्मण डोगळे वि.मा.प्र. उपसंचालक आरोग्य सेवा, | जिल्हा रुग्णालय, 
१४ नाशिक नांदेड 
श्री. वना किसन धनगर भ.ज. (®)| जिल्हा हिवताप, कार्यालय, | जिल्हा रुग्णालय, 
१५ नंदुरबार नंदुरबार 
श्रीमती. शुभलता प्रेमलाल अ.ज. । प्रादेशिक मनो रुग्णालय  । सार्वजनिक आरोग्य 
१६ । खंडाते/शुभा रामचंद्र सलामे नागपूर प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 
श्री. मुकुंदा सावळु पवार अ.ज. | सहसंचालक आरोग्य सेवा | जिल्हा रुग्णालय, 
१७ (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे । अहमदनगर 
श्री. दिपक धोंडीराम वरक भ.ज. (क)| जिल्हा हिवताप, कार्यालय | जिल्हा रुग्णालय, 
१८ सांगली सातारा 
श्री. राजेद्र बाबुराव पाटील (अपंग) | खुला | उपजिल्हा रुग्णालय इंदिरा गांधी सामान्य 
१९ सावंतवाडी रुग्णा, इचलकरंजी, 
जि.कोल्हापूर 
श्री. संतोष धर्मा कोकणी अ.ज. ' प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब । जिल्हा रुग्णालय, 
२० कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, जळगाव 
नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.१३५/सेवा-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग । सध्याची पदस्थापना प्रशासकीय अधिकारी य 
प पुरत्य 
पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थाप 

श्री.विजय यशवंत बोरसे अ.जा. | आरोग्य सेवा आयुक्तालय, | वि.का.अ., मा.राज्यमंत्री, 
२१ मुंबई जलसंपदा लाभक्षेत्र 
कार्यालय 
श्री. दुर्योधन भि. बेंगळे अ.जा. | उपसंचालक आरोग्य सेवा, | जिल्हा परिषद पुणे 
२२ पुणे 
श्री. प.रा. काळे इ.मा.व.। जिल्हा हिवताप कार्यालय, | डागा स्मृती रुग्णा, 
२३ वर्धा नागपूर 
श्री. नंदु विठ्ठल डामसे अ.ज. | सहसंचालक आरोग्य सेवा । उपजिल्हा रुग्णालय 
२४ (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे । अचलपूर, जि. 
अमरावती 
श्री. गोपाळ नारायण कुलकर्णी खुला | सहसंचालक आरोग्य सेवा | जिल्हा रुग्णालय, 
२५ (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे । जालना 
श्रीमती. रा.मा. सरोदे (अपंग वि.मा.प्र. अतिरिक्‍त संचालक सहसंचालक आरोग्य, 
२६ | अस्थिव्यंग) आरोग्य सेवा (कुटुंब पुणे 
कल्याण) पुणे 
श्रीमती. सिमा भैरवनाथ हुलगे भ.ज.क.| उपसंचालक आरोग्य सेवा | जिल्हा रुग्णालय, 
२७ (परिवहन) पुणे रत्नागिरी 
श्रीमती. स्वाती विजयराव जाधव । खुला । प्रादेशिक आरोग्य आरोग्य व कुटुंब 
गह प्रयोगशाळा, औरंगाबाद । कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, 
औरंगाबाद 
श्रीमती. अंजली ग्यानु गोडबोले । अ.जा. | जिल्हा हिवताप कार्यालय । जिल्हा परिषद, 
२९ औरंगाबाद औरंगाबाद 
श्री. तुळशीकांत चमटा ।भ.ज. (ब) | उपजिरु तुमसर, जि.भंडारा | आरोग्य व कुटुंब 
३० | are कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, 
नागपूर 
श्री. प्रविण पी.नगराळे अ.जा. | आरोग्य सेवा आयुक्तालय, | आरोग्य सेवा 
३१ मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 
श्री. दिपक राजाराम धुमाळ खुला | उपसंचालक आरोग्य सेवा । जिल्हा रुग्णालय, 
३२ (आयईसी) पुणे नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन Sea क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.१३५/सेवा-१ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग । सध्याची पदस्थापना प्रशासकीय अधिकारी य॒ 
प पुरत्य 
पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थाप 
श्री. महेंद्र नारायण गवळी SAL. | उपसंचालक आरोग्य आरोग्य सेवा 
३३ सेवा,मुंबई मंडळ ठाणे आयुक्तालय, मुंबई 
श्री. बाळकृष्ण संभाजी जंजाळ अ.जा. | उपसंचालक आरोग्य सेवा । जिल्हा रुग्णालय, 
३४ अकोला अकोला 
श्री. ज्ञानेशर किसनराव कावळे । भ.ज.(क) | विभागीय संदर्भ सेवा जिल्हा रुग्णालय, 
३५ रुग्णालय अमरावती अमरावती 
श्री. भाऊ पोपट सिनलकर इ.मा.व.। आरोग्य सेवा आयुक्तालय, | जिल्हा रुग्णालय, 
३६ मुंबई पालघर 
श्री. मुकुंद जानराव सयाम अ.ज. | उपजिल्हा रुग्णालय, स्री रुग्णालय, यवतमाळ 
३७ अचलपुर, जि.अमरावती 
श्रीमती. Ra राजेन्द्र कांबळे । अ.जा. | सहसंचालक आरोग्य सेवा | जिल्हा रुग्णालय, 
३८ (हिवताप, हत्तीरोग व यवतमाळ 
जळलजन्यरोग) पुणे 
श्री. ओमप्रकाश बाबुराव मेश्राम अ.जा. | जिल्हा रुग्णालय गोंदिया | बाई गंगाबाई स्त्री 
३९ रुग्णालय, गोंदिया 
श्री.सं.रा. HEI अ.जा. | स्री रुग्णालय गडचिरोली मान्य रुग्णालय, 
४० चिरोळी 
श्री. आय.बी.राणे इ.मा.व. | जिल्हा हिवताप कार्यालय, | जिल्हा परिषद, नांदेड 
४१ गोंदिया 
श्री. व्ही.सी.चाफेकर इ.मा.व. | जिल्हा हिवताप कार्यालय, | जिल्हा रुग्णालय, 
४२ चंद्रपुर पालघर 


पदांवर पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


पदोन्नतीच्या वाटयातील पदांवरील पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार Rat 


१) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका २८३०६/२०१७ 
मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

२) मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती ही शासन निर्णय सामान्य 
प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६ब, दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून भरण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन Sea क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.१३५/सेवा-१ 


३) सदर तात्पुरती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने वरील पदोन्नत अधिकाऱ्यांना 
नियमितपणाचा, सेवा ज्येष्ठतेचा व अनुषंगिक बाबींसाठी कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

४) सदर तात्पुरती पदोन्नती या अधिकाऱ्यांची कोणतीही विभागीय चौकशी सूरु नाही, या मान्यतेच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

५) सदर तात्पुरती पदोन्नती जे अधिकारी ज्येष्ठ आहेत, परंतु त्यांची प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात 
आली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत आहे. 
या अधिकाऱ्यांनी या पदोन्नतीचा स्विकार हे आदेश मिळाल्यापासून सात दिवसात करावा, अन्यथा 

त्यांची पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीच्या 

ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. त्यांनी कोणतीही रजा घेतल्यास ती अनधिकृत अनुपस्थिती समजण्यात 
येईल व त्यामुळे त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता आहे. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या 
आदेशात बदल करून मिळण्यासाठी कोणताही दबाव आणल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई 
करण्यात येईल. 

या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच त्यांच्या 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना रूजू करून घ्यावी व त्याप्रमाणे 
कार्यमुक्त/रूजू अहवाल आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई त्यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावा. 

हा शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

1) सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२६१२२७३२१४१७ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PREMANAND DYANESHWAR 
PREMANAND ३४ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=248f3abd9 1 9bce9c4e6855Sabc7e467b1 
DYA N ES H WA 11¢53a87e167edcc566a40a12ae53. 
'ICode=400032, ‘Mahi hi 
7E84059779C4AD0939BABA4 


R SONTAKKE. siete rms 
(प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२.महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञेयत),महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर 
३.संचाळक-१/२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.१३५/सेवा-१ 


४.सहसंचाळक आरोग्य सेवा (हि.ह.व.ज), पुणे 

५.सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 

६.उपसंचाळलक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

७.अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे कार्यालय, 

८.संबंधित उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे 

९.संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०.संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११.संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक 

१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.संबधित ग्रामीण रुग्णालये, उप जिल्हा, जिल्हा रुग्णालये/प्रा.आ.के./पथके/जिल्हा परिषद 
दवाखाने/आयुर्वेद दवाखाने/जिल्हा हिवताप कार्यालये/हत्तीरोग पथके/प्रा.आ. व कु.क. 
प्रशिक्षण केंद्र अमरावती/नागपूर. 

१५.संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
मार्फत) 

१६.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या२१) 

१७.सार्वजनिक आरोग्य विभाग निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


